पॅरीस, फ्रान्स येथील ऑलिम्पिक स्पर्धेकरिता पात्र 
ठरलेल्या राज्यातील खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: क्रीडायो-३०२४/प्र.क्र.७२/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ ऑगस्ट, २०२४ 
वाचा- 

१. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.क्रीडायो-३०२४/प्र.क्र.७२/क्रीयुसे-२, 

दि.१२.०७.२०२४ 
२. क्रीडा संचालनालयाचे पत्र क्र.क्रीयुसे/शिक्रीपी/मिल/खेआस/२०२४-२५/का-१३/८७२ दिनांक 

१८.०७.२०२४, दि.२२.०७.२०२४ व दि.०५.०८.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

शासनाच्या वतीने ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये राज्याचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या खेळाडूंना ऑलिम्पिक 
स्पर्धेची तयारी करणे करीता Aga!" ars silos hsp" at योजनेमधून आर्थिक सहाय्य देण्यात येत होते. 
शासनाने "मिशन लक्ष्यवेध"या योजनेंतर्गत "मिशन ऑलिम्पिक" या योजनेचे समायोजन करण्यात आलेले 
असल्याने पॅरीस, फ्रान्स येथे आयोजित होणाऱ्या ऑलिम्पिक व पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्र 
राज्याचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या खेळाडूंना ऑलिम्पिक स्पर्धेची तयारी करणे करीता "मिशन लक्ष्यवेध" या 
योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे. याकरिता पॅरीस, फ्रान्स येथील ऑलिम्पिक 
व पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धेकरिता पात्र ठरलेल्या राज्यातील १२ खेळाडूंना प्रत्येकी रु.५०.०० लक्ष प्रमाणे 
एकुण रु.६००.०० लक्ष इतके आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्यास संदर्भाधीन क्र. १ येथील 
दि.१२.०७.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


सदर १२ खेळाडूपैकी शासन निर्णयातील TRUM SH अ.क्र.9 येथील ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठीच्या 
भारतीय अँथलेटिक्स संघामध्ये अंतीम निवड झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे त्यांचे नाव सदर 
यादीतून वगळून रु.५०.०० लक्ष इतका निधी अन्य पात्र खेळाडूंना देण्यास तसेच पॅरा ऑलिम्पिक 
स्पर्धेकरीता पात्र ठरलेल्या राज्यातील इतर ३ खेळाडुंना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

पॅरीस, फ्रान्स येथील पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धेकरिता पात्र ठरलेल्या राज्यातील खालील खेळाडूंना 
प्रत्येकी ₹ ५०.०० लक्ष याप्रमाणे तरतूद वितरीत करण्यास व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी पात्र ठरलेल्या राज्यातील खेळाडूंची यादी 


अ.क्र खेळाडूचे नाव खेळ प्रकार | आर्थिक सहाय्य (रू.) 
aa . श्री. दिळीप गावीत परा अँथलेटिक्स ५०.०० लक्ष 
२.  श्री.संदिप सरगर परा अँथलेटिक्स ५०.०० लक्ष 
३. | TH. ज्योती गडेरीया | परा सायकलिग ५०.०० लक्ष 
एकूण १५०.०० लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-३०२४/प्र.क्र.७२/क्रीयुसे-२ 


संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि.१२ जुले, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
केलेल्या एकुण रु.६००.०० लक्ष पैकी अवितरीत असलेला रु.५०.०० लक्ष इतका तसेच या शासन 
निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात येणा-या रु.१००.०० इतका निधी याप्रमाणे एकुण रु.१५०.०० लक्ष 
इतका वर नमूद तीन खेळाडूंना अदा करण्यासाठी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२) उपरोक्त निधी खर्च करताना खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील - 

i) उपरोक्‍त निधी आवड्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. 
ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक 
खात्यात हा निधी ठेऊ नये. 

i) राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध 
आदेश/ नियम/शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत 
तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 

ii) सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे, त्याच 
प्रयोजनासाठी वापरण्यात यावा. 

iV) पात्र खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य देण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रांची 


तपासणी/खातरजमा क्रीडा संचालनालयाने करणे Baza राहील. 


३) या संदर्भात होणारा खर्च " मागणी क्रमांक ई-३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, (०९) 
खेळाडूंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार, (०९) (०९) राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा व कौशल्य व तंत्र संबधात खास 
शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे (ऑलिम्पिक अभियान) ३१ सहाय्यक अनुदाने वेतनेत्तर, २२०४-५३६८" या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून करण्यात यावा. 


¥) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.०१/०४/२०२४ मधील सूचनानुसार उपरोक्त तरतुद wa 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 


५ सदर रक्कम आहरित करण्यासाठी लेखा अधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी लेखा अधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
HERA करून आर.टी.जी.एस.द्वारे खेळाडूंच्या खात्यावर जमा करावा. 

&) सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.9८१/व्यय-५. दि.१२/०७/२०२४ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


(9) सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२२१८५४०५०५२१ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ASHOK HANMANLU ee ee MARKETING 


NN: 

NI E DEPARTMENT, 

5. 4९69110 
rashtra, 

5 ASBEFF 1E9FDBD2D12C6527F6D070C0SB708BCC 

SHOK HANMANLU DAMAYYAWAR 

"30" 


DAMAYYAWAR Seen oh 
(अशोक ह. दमय्यावार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


7 fac836ddfb07663fe2c248 1 cddf399c406576b02f63 
Maharashtr: 


प्रत - 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-३०२४/प्र.क्र.७२/क्रीयुसे-२ 


A 


मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (क्रीडा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

सर्व विभागीय उपसंचालक, 

सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 

१०) निवडनस्ती (क्रीयुसे-२). 


(२ SMS ०८ ww 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


me) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


